वाचा : 


पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये सीसीटीव्ही 
प्रकल्पाबाबत मे. एडीएसएल कंपनीस निधी 
वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-२/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: १४ जानेवारी २०१६ 


q 
2 


मा.मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची दि. 93.8.2093 रोजीची बैठक. 

शासनाचे क्रमांक आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.७१/विज्ञा-४,दि.१७.९.२०१३ चे हेतू पत्र 

(Letter of Intent) 

चीफ मॅनेजर (आसबीडी),स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा snd रेक्लेमेशन यांनी 

दि.३.१०.२०१३ चे पत्राद्वारे पाठविलेली दि.१०.३.२०१३ रोजीची बँक AT. 

शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.9१/विशा-४, दि. १४.१०.२०१३. 

महाराष्ट्र शासन आणि मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. यांचे दरम्यान दि.२८.१०.२०१३ 

रोजी झालेला करारनामा. 

अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. यांचे 

दि.१६.६.२०१५ रोजीचे पत्र. 

अपर मुख्य सचिव, गृह यांचे अध्यक्षतेखालील दि.८.५.२०१५, दि.४.८.२०१५ व 

दि.११.१२.२०१५ रोजीची बैठक. 

८) मे. प्राईसवॉटरहाऊस HIF कं. यांचा दि. २०.६.२०१५, दि.५.८.२०१५, दि.८.९.२०१५ व 
दि.१४.१.२०१६ रोजीचा ई-मेल संदेश. 

९) पोलीस आयुक्त, पुणे यांचे क्र. बी/१०/सीपी/एसटी/(००५१)/२०१५, दि. ५.८.२०१५ रोजीचे 
पत्र व जा. क्र. /प्रलि-३/सीसीटीव्ही सदयस्थिती/२०१५/२१७२, दि.१४.९.२०१५ रोजीचे पत्र. 

१०) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी-०८१५/प्र. क्र.२७/पोल-३, दि.६.८.२०१५ व 
समक्रमांकाचे शुध्दीपत्रक दि.१०.८.२०१५ 

११) शासन पत्र, गृह विभाग, क्र. सीसीटी-८१५/प्र. क्र. २७/भाग-२/पोल-३, दि.२७.१०.२०१५. 

१२)शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी-०८१५/प्र. क्र.२७/भाग-२/पोल-३, दि.३.११.२०१५. 

१३) सीईओ आयएसजी, अलाईड डिजिटल यांचे दि.(७.१.२०१६ रोजीचे पत्र. 

१४)शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी-३६१५/प्र. क्र.२०४/पोल-३, दि.१२.१.२०१६. 


— aa 


3 


— 


8 
षु 


द... पी 


& 


nS 


9 


— 


प्रस्तावना : 


पोलीस आयुक्‍त, पुणे यांचे अधिनस्त, पुणे व पिंपरी-चिंचवड शाहरांमध्ये सीसीटीव्ही 


बसविण्याबाबत मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. या कंपनीची अंतिम वाणिज्यिक निविदा मुख्य सचिव 
यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय AAAS समितीने दि. १३.९.२०१३ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्य केली 
होती. त्यानुसार सदरहू कंपनीला Letter of Intent दि. १७.९.२०१३ रोजी देण्यात आले होते. मे. अलाईड 


डिजिटल सर्व्हिसेस लि. या कंपनीने प्रकल्प किंमतीच्या १०% म्हणजे रु. २२,४३,००,०००/- (रुपये बावीस 


कोटी त्रेचाळीस लाख फक्त) एवढया रक्कमेची बँक गॅरंटी (स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक गॅरंटी नं. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-२/पोल-३ 


०१५९३१३३९७००००१८०, दि.१०.३.२०१३) दि.३.१०.२०१३ रोजी जमा केली आहे. सदर प्रकल्पास व 
त्यासाठी येणाऱ्या संभाव्य रु. २२५,००,००,०००/- (रुपये saat पंचवीस कोटी फक्‍त) इतक्या रक्कमेच्या 
खर्चास संदर्भाधीन क्र. ४ वरील दि.१४.१०.२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय मान्यता दिली 
आहे. सदर दि.१४.१०.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रकल्पाची प्रभावीपणे अंमळबजावणी करणेसाठी 
पोलीस आयुक्त, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली प्रकल्प अंमलबजावणी समितीही (Project Implementation 
Committee) स्थापन करण्यात आली आहे. मे. अळाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. आणि महाराष्ट्र शासन 
यांचे दरम्यान दि.२८.१०.२०१३ रोजी करार करण्यात आला आहे. त्यानुसार सदरहू कंपनीने ४२ आठवडे 
कालावधीमध्ये सीसीटीव्ही कार्यान्वित करणेबाबतचे काम पुर्ण करणे बंधनकारक आहे. करारपत्रानुसार 
सदरहू कंपनीला देय असणारी रक्‍कम एकरकमी देय न करता, पुढील ६ वर्षाच्या कालावधीमध्ये (म्हणजेच 
प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर २०% आणि उर्वरित ८०% रक्कम २० समान हप्त्यामध्ये) अदा करणे 
बंधनकारक आहे. 


मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. यांनी दि. १६.६.२०१५ चे पत्रान्वये CAPEX रक्‍्कमेमधील 
साहित्यभागाचे १००% काम पुर्ण झाले आहे, san ठिकाणी वापरलेले साहित्य यावर आधारित 
रु.४५,०७,१५,००७/- (पंचेचाळीस कोटी सात लाख पंधरा हजार सात फक्त) एवढया रक्कमेची मागणी 
केली होती. मे. sass डिजिटल सर्व्हिसेस लि. कंपनीची वित्तीय अवस्था व कंपनीने शासनाकडे 
ठेवलेली बँक गॅरेंटी विचारात घेऊन, प्रकल्पास गती येण्यासाठी आणि प्रकल्प पुर्णपणे कार्यान्वित होणे या 
बाबीस अग्रक्रम देवून मे. Sas डिजिटल कंपनीला रु.१०.०० कोटी एवढी रक्‍कम दि.६.८.२०१५ व 
दि.१०.८.२०१५ (शुध्दीपत्रक) अन्वये अदा केली आहे. संदर्भाधीन क्र.११ वरील पत्रान्वये अंतिम स्वीकृती 
प्रमाणपत्र (Final Acceptance Test Certificate) आणि प्रकल्प कार्यान्वित (Go Live) घोषित केले आहे. 


करारपत्रानुसार मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. कंपनीने सीसीटीव्ही यंत्रणा पुर्णपणे 
कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही ४२ आठवडे कालावधीमध्ये पुर्ण करणे बंधनकारक आहे. सदर ४२ 
आठवड्यांचा कालावधी दि.१८.८.२०१४ रोजी पुर्ण होतो. प्रकल्प कार्यान्वित होणेसाठी झालेल्या 
विलंबाबाबत दंडात्मक कार्यवाहीची तरतुद आहे. मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. यांना प्रकल्प 
किंमतीच्या २०% रक्कम म्हणजे रु.४४,८६,३०,०२१/- (रुपये चव्वेचाळीस कोटी शाहाऐशी लाख तीस 
हजार एकवीस फक्त) अनुज्ञेय आहे. संदर्भाधीन क्र.१० वरील दि. ६.८.२०१५ आणि दि.१०.८.२०१५ 
(शुध्दीपत्रक) च्या शासन निर्णयान्वये अदा केलेली अंशत: रक्‍कम रु. १०,००,००,०००/- (रुपये दहा कोटी 
फक्‍त) वजा करता रक्‍कम रु. ३४, ८६,३०,०२१/- (रुपये चौतीस कोटी शहाऐंशी लाख तीस हजार एकवीस 
फक्त) देय होत आहे. दंडात्मक रक्कमेची परिगणना निश्चित करण्यासाठी काही कालावधी लागणार 
असल्याने मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. कंपनीस देय होणाऱ्या रक्‍कम रु. ३४,८६,३०,०२१/- 
(रुपये चौतीस कोटी शाहाऐंशी लाख तीस हजार एकवीस फक्‍त) पैकी रक्‍कम रु.२५,००,००,०००/- (अक्षरी 
रु. पंचवीस कोटी फक्त) (सर्व करांसहीत) एवढी रक्‍कम संदर्भाधीन क्र.१२ वरील दि.३.११.२०१५ चे शासन 
निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आले आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-२/पोल-३ 


अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे अध्यक्षतेखाली दि.११.१२.२०१५ रोजी झालेल्या बैठकीनुसार 
दंडात्मक रक्‍कम निश्चित करणेसाठी काही कालावधी लागणार असल्याने आणि विनंती प्रस्तावातील 


तरतुदींनुसार (Request For Proposal) दंडात्मक रक्कम त्रैमासिक हप्त्यामध्ये वसूल करावयाची असल्याने 
मे. अलाईड डिजिटल कंपनी लि. यांना देय होणारी 20% रक्कमेतील उर्वरीत रक्‍कम मंजूर करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय : 


मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. आणि महाराष्ट्र शासन यांचे दरम्यान दि.२८.१०.२०१३ रोजी 
झालेल्या करारानुसार मे. अळाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. कंपनीला देय असणारी रक्‍कम एकरकमी देय 
न करता, पुढील ६ वर्षाच्या कालावधीमध्ये (म्हणजेच प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर २०% आणि उर्वरित 
८०% रक्कम २० समान हप्त्यामध्ये) अदा करणे बंधनकारक आहे. मे. अळाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. 
यांना प्रकल्प किंमतीच्या २०% रक्‍कम रु.४४,८६,३०,०२१/- (रुपये चव्वेचाळीस कोटी शाहाएऐंशी लाख तीस 
हजार एकवीस फक्त) अनुज्ञेय आहे. संदर्भाधीन क्र.१० वरील दि. ६.८.२०१५ आणि दि.१०.८.२०१५ च्या 
शासन निर्णयान्वये अदा केलेली अंशत: रक्‍कम रु. १०,००,००,०००/- (रुपये दहा कोटी फक्त) आणि 
संदर्भाधीन क्र. १२ वरील दि.३.११.२०१५ च्या झासन निर्णयान्वये अदा केलेली रक्कम 
रु.२५,००,००,०००/- (रुपये पंचवीस कोटी फक्‍त) असे एकूण रू. ३५,००,००,०००/- (रुपये पस्तीस कोटी 
फक्त) अनुज्ञेय रक्कमेतून (प्रकल्प किंमतीच्या २०% रक्कम) वजा करता रक्कम रु. ९,८६,३०,०२१/- 
(रुपये नऊ कोटी शाहाऐंशी लाख तीस हजार एकवीस wan (सर्व करांसहीत) एवढी रक्‍कम देय होत आहे. 
त्यापैकी रु. ७,५०,००,०००/- (रुपये सात कोटी पन्नास लाख फक्त) अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


२. सदरहू, रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी पोळीस आयुक्त, पुणे शहर यांना “नियंत्रक अधिकारी” 
तसेच “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यास येते आहे. त्यांनी उपरोक्‍त रक्कमेचा 
धनादेश बँक ऑफ इंडीया, मुंबई ओवरसीज शाखा यांचेकडील ESCROW Account No. 
015020110000285 IFSC:BKID0000150 या खात्यावर जमा करण्यात यावा. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च हा "मागणी क्र. बी-१०, ४०५५- पोलीस यावरील भांडवली खर्च, ८०० 
इतर खर्च, (००(०९) सीसीटीव्ही संनियंत्रण यंत्रणा बसविणे (४०५५ ०२२३) योजनेतर योजना -५२ 
यंत्रसामग्री व साधनसामग्री" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो २०१५-१६ या वित्तीय 
वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र. क्र. ३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दि.१७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, 
महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व 
अनु.क्र. ४, नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये मंजूर करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-२/पोल-३ 


4. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१६०११४१५४८२१९३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KA DA M Digitally signed by KADAM DATTATRAY 
HANMANT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
DATTATRAY 0, 
H A N M A NT 06 .1415:50:02 +05'30' 
(द.ह. कदम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


=9 


. अपर मुख्य सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई 


२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, पुणे 
४ 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
५. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे 


६. आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 


१०.मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि., प्रिमाईसेस नं. १३-ए, १३ वा मजला, अर्नेस्ट हाऊस, 
ghd LESH, एनसीपीए रोड, ब्लॉक Ill, नरीमन पाईंट, मुंबई-२१. 


११. Dy. GM (RA & Accts), Bharat Sanchar Nigam Limited, O/o DGM (Revenue and 
accounting), Bajirao Road, 2™ Floor, Pune-411 002 


१२. Asst. General Manager, Mumbai Overseas Branch, Bank of India, 70-80, M. G. Road, 
Mezzanine Floor, Bank of India Building, Fort, Mumbai- 400 001 


१३.वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा 


१४.निवडनस्ती, पोल-२३ 


KKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


